_ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (महिला) या संवर्गात 
एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे २२०६/प्र.क्र.३८७/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाकः ६ डिसेंबर २००६. 


वाचाः मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,खंडपीठ,मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.२८९/२००६ मध्ये 
दि.१२/७/२००६ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय 


प्रस्तावनाः- श्रीमती ए.एम.भित्रे,पोलीस उपआयुक्त यांनी महिला सहायक पोलीस आयुक्‍त या संबर्गाचा 
मानीव दिनांक मिळण्याबाबत मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,खंडपीठ मुंबई,मुंबई येथे दाखलं केलेल्या 
मूळ अर्ज क्र.२८९/२००६ मध्ये मा.न्यायाधिकरणाने संदर्भाधीन दि.१२/७/२००६ च्या न्यायनिर्णयान्बये श्रीमती 
Pea chet उपआयुक्त यांना महिला सहायक पोलीस आयुक्‍त पदावरील पदोन्नतीचा दि.२९/३/१९८६ हा 
मानीव दिनांक देण्याचे आदेश दिले आहेत.मा.न्यायाधिकरणाच्या सदर न्यायनिर्णयाविरूध्द शासनाने मा.उच्च 
न्यायालय,खंडपीठ मुंबई,मुंबई येथे रिट याचिका क्र.६३०७/२००६ दाखलं केली.सदर याचिकेच्या 
दि.१६/१०/२००६ रोजी झालेल्या सुनाबणीच्या वेळी मा.उच्च न्यायालयाने 'Rule,Respondent waives 
service of rule.No interim relief.Civil Application to be heard along with the 
writ petition. असे आदेश दिले.मा.उच्च न्यायालयाने Re याचिका दाखल करून घेताना Interim 
Relief मंजूर न केल्यामुळे सदर रिट याचिका क्र.६३०७/२००६ मधील निकालाच्या अधीन 
राहून,मा.महाराष्ट्र॒ प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई खंडपीठ,मुंबई यांच्या दि.१२/७/२००६ च्या 
न्यायनिर्णयानुसार श्रीमती भित्रे यांना महिला सहायक पोलीस आयुक्‍त या पदावरील पदोन्नतीचा 
दि.२९/३/१९८६ हा मानीव दिनांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


शासननिर्णय:ः- महिला सहायक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गात दि.२९/३/१९८६ ते ३१/३/१९८७ या 


कालावधीत रिक्‍त पद नव्हते त्यामुळे मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार श्रीमती भित्रे यांना महिला सहायक 
पोलीस आयुक्त या संवर्गात दि.२९/३/१९८६ हा मानीब दिनांक मंजूर करण्यासाठी दि.२९/३/१९८६ ते 
३१/३/१९८७ या कालावधीसाठी ६८०-४०-१०००-५०-१२५० या वेतनश्रेणीत एक महिला सहायक पोलीस 
आयुक्‍त दर्जाचे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


२. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,खंडपीठ मुंबई,मुंबई यांच्या संदर्भाधीन दि.१२/७/२००६ च्या 


(क्र माप. 
RoTa/H 1474 (५0०-2००८१ 


= श्रीमती भित्रे यांना मानीव दिनांकाच्या अवग कोणतेही आर्थिक लाभ अनुज्ञेय 
. नाहीत.सदर पद फक्त सेवाज्येष्ठतेच्या प्रयोजनार्थ निर्माण करण्यात येत आहे त्यामुळे सदर पदाच्या 
निमितीमुळे दि.२९/३/१९८६ ते ३१/३/१९८७ या कालावधीसाठी कोणताही आर्थिक भार नाही. 
३ हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९९/०६/व्यय-७ 
दि.१६/११/२००६ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. | 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 


संकेतांक २००६१२०६१२३१४०००१ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आंदेशांनुसार व॑ नावाने. 


( May ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह बिभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व विधानसभा / बिधानपरिषद सदस्य 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
लेखा ब अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२. 
वित्त विभाग, व्यय-७ 
* निवबडनस्ती-पोल-१अ. 


HOTT ot OF 


